अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्यास 
मुदतवाढ देणेबाबत - 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड , 

दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या 
कालावधीसाठी ......................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.५४/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १५ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा - 

१ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः एचसीटी १००२/१२८९/(१६२)/नऊ / चार, 
दिनांक ०८.०९.२००३ 

२ शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१८ 

३ शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.५४/का.१२, 
दिनांक १६ मार्च, २०१८ 

४ प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे पत्र क्रमांक 
con.O.No.Adm./4229/209¢, दिनांक ०७.०९.२०१८ 


शासन निर्णय- 

संदर्भाधीन दिनांक १६.०३.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड 
यांच्या आस्थापनेवरील ११४ अस्थायी पदांना दिनांक ३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
संबंधित न्यायालयांचे कामकाज सुरळीत सुरु राहण्यासाठी खाली दर्शविलेल्या तक्त्यात नमूद 
केल्यानुसार १०९ अस्थायी पदांना (५ कंत्राटी तत्वावरील सफाईगार रिक्‍त पदे वगळून) दिनांक 
०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा / दिनांक 
३०.०९.२०१८ | ०१.०३.२०१८ | समावेशनाचा | ०१.१०.२०१८ 
पर्यंत मुदतवाढ ते शासन निर्णय पासून 
दिलेली पदे | ३०.०९.२०१८ । क्रमांक व दिनांक | २८.०२.२०१९ 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
रिक्‍त पदे द्यावयाची पदे 
| 9 | २ ३ FB 4 दु 
(१ | अधिक्षक 1 ae शासन ज्ञापन विधि Pd 
Q सहायक अधिक्षक ७ व न्याय विभाग ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः पदनि 2092/0. .48/H1.92 


अ.क्र पदनाम दिनांक दिनांक पदनिर्मितीचा / दिनांक 
३०.०९.२०१८ | ०१.०३.२०१८ समावेशनाचा 09.90.2092 
पर्यंत मुदतवाढ ते शासन निर्णय पासून 
दिलेली पदे । ३०.०९.२०१८ | PATH व दिनांक | २८.०२.२०१९ 
या कालावधीत पर्यंत मुदतवाढ 
रिक्‍त पदे द्यावयाची पदे 
लघुलेखक उ.श्रे. 1 १ | दिनांक 1 १ | 
लघुलेखक नि.श्रे. १६ २९.०७.२०१७ १७ 
4 वरिष्ठ लिपिक ९ अन्वये जिल्हा व र्‌ 
कनिष्ठ लिपिक 32 सत्र न्यायालय बीड 32 
लघुटंकलेखक aa ener Tara 10 
ae नियंत्रणाखालील 
मुख्य बेलिफ २ २ 
न्यायालये 
8 बेलिफ 48 यांचेसाठी १३ 
(१० | ० वाहन चालक Pa सफाईगार पदांचे Pd 
११ उदकी २ काम बाह्ययंत्रणेद्वारे २ 
१२ सफाईंगार ८ -4 कंत्राटी तत्वावर ३ 
१३ पहारेकरी ८ करुन घेण्यासाठी शि 
१४ «| झेरॉक्स मशीन शिंका कंत्राटदाराशी 3 | 
चालक करण्यात आलेल्या 
१५ पुस्तक बांधणीकार Pa करारनाम्याच्या 1१ | 
व्ह शिपाई कव : दिनांकापासून 2 94 
एकूण ११४ बरी १०९ 
कालावधीसाठी 
मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
2: विधि व न्याय विभाग कार्यासन ९ यांचेकडून मुदतवाढ मिळणारी पदे या शासन निर्णयातून 
वगळली आहेत. 
३. यासाठी येणारा खर्च "२०१४-न्यायदान" या मुख्य लेखाशीर्षाखाली १०५ (दोन) जिल्हा व सत्र 


ara, “१०५-(तीन) दिवाणी न्यायाधिठा" व "१०८ फौजदारी न्यायालये" यांपैकी योग्य त्या 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाळील संबंधित वित्तिय वर्षासाठी मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


8. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र 2093/ प्र.क्र.३०/ 2093/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५ नुसार वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, 


उपविभाग तीन मधील अ.क्र. ४ चा परिच्छेद क्र.२७(२) (क) अन्वये तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१८/प्र.क्र.५४/का.१२ 


क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक ०७.०९.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारांन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१५१५१७४०००१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhagyashree Rajendra Bhaidk 
N, 


Bhagya shree El eae reunion aban ere aaa 


2.5.4.20=d567849462918ceb7579bb2b56247e927c039bbdf028022a8 
b9ce837a7c854bb, 


; 
Rajendra Bhaidkar ‘iss:sustssssssecussame" 


(भाग्यश्री भाईडकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

२. प्रबंधक (निरीक्षणे-१), मा.उच्च न्यायालय मुंबई, 

३. प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ नागपूर, औरंगाबाद 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) एक, महाराष्ट्र मुंबई, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) दोन, महाराष्ट्र नागपूर, 

८. सह सचिव, विधि व न्याय विभाग, नागपूर, औरंगाबाद, 

९. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बीड, 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, 

११.उप कोषागार अधिकारी, बीड, 

१२. वित्त विभाग, आ.पु.क., व्यय-५, अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई 
१३.विधि व न्याय विभाग, कार्यासन २३ व २४, 

१४.निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


